महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१५३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 22 एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ - सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेठा दि.१६/१०/२०१८ 


आदेशा 
श्री.रणजीत आ. पाटील, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधिन आदेशान्वये, 
कृषी व पदुम विभागाच्या अधिपत्याखालील कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी या 
पदावर दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.१९/१०/२०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.रणजीत आ. पाटील, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांना कृषी व पदुम 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीस दि.२०/१०/२०२० पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.१९/१०/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.पाटील, अवर सचिव यांनी मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक 
आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२२०३८४३०१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


G a 1 a n a Nn DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 
J S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = General Administration 


B h j m fao G U fav Department 


(ग. भि. गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृहनिर्माण विभाग / कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सह/उप सचिव (आस्थापन), गृहनिर्माण विभाग / कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सह/उप सचिव (कार्या.६-ए), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
८) श्री.रणजीत आ. पाटील, अवर सचिव तथा कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, 

परभणी 

९) कार्या.१४ संगहार्थ. 


